महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः उसप-१३२३/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ११ जून, २०२४. 


संदर्भ : १. शासन आदेशा क्र.उसब १३२३/प्र.क्र.२२/का.१४, दि.२७.०६.२०२३. 
२. शासन आदेशा क्र.उसब १३२३/प्र.क्र.२२/का.१४, दि.२३.०८.२०२३. 


शासन आदेठा 


संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये, श्री.अजित तुकाराम सासुलकर, उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग यांची सार्वत्रिक बदल्या-२०२३ मध्ये गृह विभागात बदली करण्यात आली होती. तसेच, संदर्भ क्र.२ 
येथील आदेशान्वये, श्री.सासुलकर यांच्या बदलीस दि.३०.०४.२०२४ पर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. 
२. आता श्री.सासुलकर, उप सचिव यांची गृह विभागात करण्यात आलेली बदली रद्द करण्यात येत असून 
त्यांची सुधारित पदस्थापना उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागातील उप सचिवाच्या रिक्‍त पदावर 
करण्यात येत आहे. 
३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/१८ (र॒ व क), दि.२५.०८.२०२२ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त होताना कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक 
आहे. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१११८०६०३२२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VINAYAK 
BABURAO MANE 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. /प्र.स./सचिव, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग /वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग/ गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सह /उप सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग /वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग /गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. संबंधित सर्व अधिकारी (विभागामार्फत). 
७. निवड नस्ती प्रज्ञा-१. 


Cc 4N A OO 


